ऊस तोडणी यंत्राने ऊस तोडणी 
केल्यास पाचटाचे वजन 
वजावटीचे प्रमाण निश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-०७२२/प्र.क्र.२१४/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२/१०/२०२२. 


वाचा:- 
१. साखर आयुक्त यांचे पत्र क्रविकास/मशीन ऊस तोड पाचट वजन/१४९२०२१ दि. २५/०२/२०२१ 
२. शासन पत्र समक्रमांक दि.२२/०७/२०२२ (बैठकीचे इतिवृत्त) 


प्रस्तावना : 

साखर आयुक्तालयाने दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी 
केल्यास येणाऱ्या पाचटाचे वजन निश्चित करण्याकरिता अभ्यास गट नेमून शासनास सादर केलेल्या 
अहवालावर चर्चा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक २२/०७/२०२२ रोजी व्हिडिओ Grater dow आयोजित करण्यात आली होती. 
साखर आयुक्तालय पुणे यांनी अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर सादरीकरण 
केले. त्यामध्ये अभ्यास गट स्थापन करण्याचा उद्देश, निरिक्षण नोंदविलेले कारखाने, अभ्यास 
गटाने नोंदवलेली निरीक्षणे, निरीक्षणावर आधारित विश्लेषण व त्या आधारित शासनास केलेल्या 
शिफारशी यांची सविस्तर माहिती सादर केली. सदर बाबींचा साकल्याने विचार करुन ऊस तोडणी 
यंत्राने तोडणी केल्यास येणाऱ्या पाचट वजावटीचे प्रमाण निश्चित करण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

ऊस नियंत्रण (आदेश), १९६६ मधील खंड ३ (A) (iv) मध्ये अशी तरतुद आहे की, केंद्र 
सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा कृषी संचालक किंवा ऊस आयुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकारी, 
संबंधित अधिकार क्षेत्रात ऊस पुरवठा करताना, यथास्थिती, किमान किमतीत किंवा मान्य किमतीत 
योग्य सूट जी "तोडणी आणि वाहतूक" वरील अंदाजे खर्चापेक्षा जास्त असणार नाही तेवढी देऊ 
शकतात. सदर तरतुदीस अधीन राहून ऊस तोडणी यंत्राने (हार्वेस्टरने) ऊस तोड केलेल्या ऊसाच्या 
वजनातून सरसकट ४.५ टक्के पाचटाचे वजन वजावट करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णयाची अंमलबजावणी झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०७२२/प्र.क्र.२१४/२५-स 


३. प्रस्तूत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य रितीने होण्याच्या अनुषंगाने साखर आयुक्‍त 
पुणे यांनी ऊस तोडणी यंत्राश्ी संबंधित बाबींसंदर्भात सर्व साखर कारखान्यांना आव्यक त्या सूचना 
दयाव्यात. 
४. भविष्यात ऊस तोडणी यंत्राच्या तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा झाळी आणि जर पाचट येण्याचे प्रमाण 
कमी येण्याची शक्यता असेल तर पुढील तीन वर्षांनी पुन्हा अभ्यास करुन शासनास अहवाल सादर 
करण्याची दक्षता साखर आयुक्‍तालयाकडून घेण्यात यावी. 

प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१२१४५७१७२१०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHINGADE ANKUSH : 
PANDURANG 


(अंकुश पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी :- 
१. मा. मुख्यमंत्री 
२. मा. उप मुख्यमंत्री 
३. मा. मंत्री (सहकार) 
४. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद) 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) , मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त) , मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
८. साखर आयुक्त, पुणे (३प्रती) 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने Fe, for. मुंबई. 
१०.कार्यकारी संचालक, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा), पुणे. 
११.मृद रसायनशास्त्रज्ञ, तथा अध्यक्ष अभ्यासगट, मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र,पाडेगाव. 
१२.शास्त्रज्ञ, वसंत दादा शुगर इन्स्टिट्यूट, पुणे. 
१३.कार्यकारी संचालक, श्री. पांडुरंग ससाका, श्रीपुर, जिल्हा सोलापूर. 
१४.कार्यकारी संचालक, राजारामबापू ससाका, वाळवा, जिल्हा सांगली. 
१५.कार्यकारी संचालक, सह्याद्री ससाका, कराड, जिल्हा सातारा. 
१६.कृषिभूषण शेतकरी, आष्टा, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
१७.सहाय्यक संचालक (विकास), साखर आयुक्तालय, पुणे. 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी 
१९.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद (सवी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०७२२/प्र.क्र.२१४/२५-स 


२०.सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२१.सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

२२.सर्व प्रादेशिक सहसंचालक, (साखर) 

२३.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

२४.वित्त विभाग व्यय -२/अर्थसंकल्प-३/ हमी शाखा, मंत्रालय,मुंबई 
२५.अध्यक्ष /कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकारी बँक मर्या. मुंबई. 
२६.सर्व अध्यक्ष/ कार्यकारी संचालक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक. 
२७.निवडनस्ती २५-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


